भारताचे सॉलिसिटर जनरल ss. तुषार Asal 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 
गु.प्र.शा., गु.अ.वि.,येथे दाखल गु.र.क्र. १२२/२०२० 
(वरळी पोलीस स्टेशन, गु.र.क्र.३०३/२०२०, या 
गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या fears अनुमती याचिका 
(क्रिमिनल) अँप्लिकेशन क्र.०१००६७/२०२१, डायरी 
क्र.३२२२१/२०२१ या न्याय प्रकरणी मा. सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल याचिकेच्या 
न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२२/प्र.क्र.०२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- (१) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ३५/एसपीपी/२०२२/*अ* शाखा,दि. १८.०७.२०२२. 
(२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 
(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 


शासन निर्णय:- 

गु.प्र.शा., गु.अ.वि.,येथे दाखल गु.र.क्र. १२२/२०२० (वरळी पोलीस स्टेशन, 
गु.र.क्र.३०३/२०२०) या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्याय प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे 
दाखल विशेष अनुमती याचिका (क्रिमिनल) अँप्लिकेशन क्र.०१००६७/२०२१, डायरी क्र.३२२२१/२०२१ 
च्याअनुषंगाने विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहण्यासाठी भारताचे सॉलिसिटर जनरल अँड. 
तुषार मेहेता त्यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - ४,४०,०००/- (अक्षरी रुपये चार लाख चाळीस हजार फक्त) 
(Inclusive of Preparatory Conference) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ जेष्ठ विधिज्ञ भारताचे सॉलिसिटर जनरल अँड. 
तुषार मेहेता यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता 
फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 
2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस 
उपायुक्त यांनी घ्यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२२/प्र.क्र.०२/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८-व्यावसायिक 
सेवा” या ळेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या 
अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१०११२४५२५६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 
H A R F S H WA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d 1bd37af6d50b32774 


69ad6a9c55fe4205 14691 94c47c2d0, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7F 


SAHANE ee 
(हरेश्वर ना. सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. पोलीस आयुक्त, मुंबई 
२. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, डि (विशेष), गु. प्र. शा., गु. अ. वि., मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/ नागपूर . 
५. जिल्हा लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. भारताचे सॉलिसिटर जनरल अँड. तुषार मेहेता, २७, लॉ ऑफिसर्स चेंबर, सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली-४००००१ 
८. विधी व न्याय विभाग (अ शाख), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


